पदोन्नतीने देण्यात आलेल्या 


पदस्थापनेमध्ये अंशतः बदल - 


उप अभियंता (स्थापत्य) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः एलटीएस-२०१८/प्र.क्र.१०६/सेवा-२ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१.०५.२०१८ 


शासन आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन व झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या नियम ४ 


(४) (एक) मधील तरतुदीनुसार व सक्षम 


प्राधिका-यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ute नमूद अधिकाऱ्यांच्या 


दिनांक १.३.२०१८ च्या पदोन्नती आदेशामध्ये विनंतीनुसार SAI: बदल करण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना 


त्यांच्या नावासमोर eatfasea रिक्‍त पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. उप अभियंता यांचे नांव 


दिनांक १.३.२०१८ च्या 


दिनांक १.३.२०१८ च्या 


पदोन्नती आदेशान्वये 


पदोन्नती आदेशामध्ये अंठातः 


पदस्थापना करण्यात आलेले 


बदल करून देण्यात आलेले 


ठिकाण पदस्थापनेचे ठिकाण 
ea श्री.सतिश दिनकर पटले | जि.प.(बा) उप विभाग, मेहकर | सा.बां.उप विभाग क्र.१, 
धारणी 
२ | श्री.प्रकाश दत्ते सा.बां.उप विभाग, मोखाडा | सहायक अधीक्षक अभियंता, 


सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी 


3 श्री.एन.एस.केढे 


जि.प.(बां) उप विभाग, लोहा 


उप अभियंता, दक्षता व गुण 
नियंत्रण मंडळ, औरंगाबाद 


४ | श्री.अशोक मत्ते 


सा.बां.उप विभाग क्र.२, 
गोंदिया 


राष्ट्रीय महामार्ग उप विभाग, 
धानोरा 


५ | दिलीप रंगराव देशमुख 


मार्ग प्रकल्प उप विभाग, पुसद 


जि.प.(बां) उप विभाग, धारणी 


२ संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त नमूद उप अभियंता यांना नवीन 


नियुक्तीच्या ठिकाणी कार्यभार घेता यावा म्हणून आवश्‍यक ती स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व त्यांना नवीन नेमणूकीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यास सांगावे. 


a संबंधित उप अभियंता यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा, त्यांनी अनधिकृतरित्या 


गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन 


शासन आदेश क्रमांकः एहळटीएस-२०१८/ प्र.क्र. १०६/सेवा-२, दिनांक 39.04.2092 


करण्यात येईल. तसेच त्यांच्या सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही, याची जाणीव 
सबंधितांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे लक्ष शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग 
क्र.सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.८.१९८२ कडे वेधण्यात येत आहे. सदर 
परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने 
सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घ्यावी. 

४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी उक्त उप अभियंता यांनी पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी बदलीच्या 
ठिकाणी रुजू न झाल्यास, त्याबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणे करुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शाक्य होईल. म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम ३० (सी) 
नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्वीकारु नयेत/ मंजूर करु नयेत. 


सदर झासन seat महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/99॥॥.90०५.॥॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५३११२४२४७१२१८ असा आहे. हा STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Arvind Jagannath 
Kamble 


(अ.ज. कांबळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


महालेखापाल 9/2 (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई/नागपूर 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/मुंबई 
३. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सा.बां.विभाग, मुंबई 
. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद बुलडाणा/अमरावती/नांदेड 
५. सह सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलडाणा/अमरावती/पालघर/ठाणे/रत्नागिरी/नांदेड/औरंगाबाद/ 
गोंदिया/गडचिरोली/ 


संबंधित उप अभियंता यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांच्या मार्फत. 


८. मा.मंत्री (सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) /मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) /मा.राज्यमंत्री 
(सा. बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून)/मा. राज्यमंत्री, सा.बां., (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी 
सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (सा.बां.)/सचिव (रस्ते/बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय मुंबई. 

१०. निवडनस्ती, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सेवा-२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


